सन 2020-29 वर्षाकरीता कायमविना अनुदान 
तत्वावर नवीन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था आणि विद्यमान खाजगी औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थांमध्ये नवीन व्यवसाय/जादा 
तुकडया सुरु करण्यास इरादापत्र LO! ) 
देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आयटीआय- २०२०/प्र.क्र.२०४/व्यशि-३ 
दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ डिसेंबर, २०२० 


वाचा : १) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग झासन निर्णय क्रमांक : आयटीसी-२२१७/ 

प्र.क्र.२३२/व्यशि-३, दिनांक ०७ फेब्रुवारी,२०१८. 

२) शासन शुध्दीपत्रक क्र. आयटीसी-२२१७/प्र.क्र.२३२/व्यशि-३ 
दि. २३ मे, २०१९ 

३) विभागाचे पत्र क्र.व्हिओसी-२०१७/प्र.क्र.१५७/व्यशि-४, दि. १२ जुन, २०२० 
व दि.२८ जुले,२०२०. 

४) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र.८ 
खाओऔप्रसं/ इरादापत्र /प्रस्ताव-२०२०/४७, दि.१८ सप्टेंबर,२०२०. 


प्रस्तावना : 


कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग, दि. ०७ फेब्रुवारी, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
कायम विनाअनुदान तत्त्वावर नवीन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरु करणे आणि विद्यमान 
खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये नवीन व्यवसाय, जादा तुकडी, व्यवसाय बदल 
करण्याकरिता ऑनलाईन पध्दतीने शासनाचे इरादापत्र (LO!) प्राप्त करण्यासाठीच्या प्रमाणित 
कार्यपध्दतीस मान्यता देण्यात आलेली आहे. उपरोक्‍त शासन निर्णय संदर्भात दि. २३ मे, २०१९ च्या 
शुध्दीपत्रान्वये कार्यपध्दतीत सुधारणा करण्यात आलेली असून खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थांना ईरादापत्राकरीता प्रत्यक्ष पडताळणी वगळून संस्थांनी ऑनलाईन पध्दतीने सादर केलेल्या 
कागदपत्रांची छाननी करण्यात येऊन कागदपत्रांच्या व हमीपत्राच्या आधारे संगणक प्रणालीव्दारे 
राज्य शासनाचे इरादापत्र देण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. विभागाच्या दि. १२ जून, २०२० 
च्या पत्राअन्वये शासनाने मान्यता देण्याच्या कार्यपध्दतीस तसेच त्याबाबतच्या कालबध्द 
कार्यक्रमास देखिल मंजुरी दिली आहे. 


सन २०२०-२१ करीता कायमविना अनुदान तत्त्वावर नवीन खाजगी औ.प्र.संस्था सुरु करणे 
आणि विद्यमान खाजगी औ.प्र.संस्थांमध्ये नवीन व्यवसाय/जादा तुकडी/व्यवसाय बदल 
करण्याकरिता शासनाचे इरादापत्र (LO!) प्राप्त करण्यासाठी ज्या संस्थांनी संचालनालयाच्या 
vti.dvet.gov.in या वेबपोर्टलवर ईरादापत्राकरीता ऑनलाईन अर्ज केला होता अशा एकूण ५४ 
संस्थांच्या ऑनलाईन पध्दतीने प्राप्त झालेल्या कागदपत्राची छाननी करण्यात आली आहे. ९ 
कायम विनाअनुदान तत्वावर नवीन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरु करण्याकरीताचे 
प्रस्ताव तसेच कायम विनाअनुदान तत्वावर मान्यता देण्यात आलेल्या विद्यमान खाजगी औद्योगिक 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०२०/प्र.क्र.२०४/व्यशि-३ 


प्रशिक्षण संस्थामध्ये वाढीव व्यवसाय,वाढीव तुकडीकरीता २७ प्रस्तावा अशा एकूण ३६ संस्था 
आवर्यक मानकांची पूर्तता करीत असल्याने त्यांची शिफारस संचालनालयाने केली आहे. अर्ज 
केळेल्या १९ संस्था विहीत मानकांची पुर्तता करीत नसल्याने त्यांची मान्यतेकरीता शिफारस 
करण्यात आलेली नाही. या संस्था वार्षिक मुदतीत विहीत पध्दतीने त्रुटींची पुर्तता करु शकतात. 
उपरोक्त प्रमाणे प्रस्ताव संचालनालयाकडून योग्य त्या शिफारश्लीसह संदर्भ क्र.४ येथील दिनांक 
१८ सप्टेंबर,२०२० च्या पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार सन २०२०-२१ पासुन कायम विना 
अनुदान तत्वावर नवीन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरु करणे आणि विद्यमान खाजगी 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये नवीन व्यवसाय, जादा तुकडी, व्यवसाय बदल करण्याकरीता 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


सन २०२०-२१ पासून कायम विना अनुदान तत्वावर नवीन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था सुरु करणे आणि विद्यमान खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये नवीन व्यवसाय, जादा 
तुकडी, व्यवसाय बदल करण्याकरीता संदर्भ क्र. ४ अन्वये संचालनालयाकडून दि.१८/०९/२०२० 
रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त झालेल्या प्रस्तावातील विहीत मानकांची पुर्तता करणा-या सोबत 
जोडलेल्या सहपत्र “अ” मध्ये नमूद ९ नवीन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना आणि 
सहपत्र “ब* मध्ये नमूद २७ विद्यमान खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये नवीन व्यवसाय/जादा 
तुकडी सुरु करण्याकरीता कायम विनाअनुदान तत्वावर खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून 
संबधित संस्थांना इरादापत्र (LON) देण्यात येत आहे. 


अटी व शार्ती:- 


१. व्यवसाय अभ्यासक्रम कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर चालविण्यात येतील. 

२. ज्या व्यवसाय अभ्यासक्रमांसाठी राज्यशासनाचे इरादापत्र (LO!) निर्गमित करण्यात येत 
आहे त्या सर्व व्यवसाय अभ्यासक्रमांसाठी डी.जी.टी, नवी दिल्ली यांचे मानकांनुसार 
आवश्यक यंत्रसामुग्री,जागा,विजपुरवठा,अर्हताधारी कर्मचारी वर्ग व इतर बाबींची पुर्तता 
१०० टक्के पुर्तता संस्थेने करणे बंधनकारक राहील. 

३. इरादापत्र (LO!) करीता शिफारस करण्यात आलेल्या संस्थांना मंजूर व्यवसायांसाठी 
डी.जी.टी., नवी दिल्ली यांचे संलग्नता निकषानुसार (Affiliation Norms ) आवश्यक त्या 
सर्व बाबींची १०० टक्के पूर्तता करुन डी.जी.टी., नवी दिल्ली यांची संलग्नता प्राप्त 
करुन घ्यावी लागेल तसेच डी.जी.टी., नवी दिल्ली यांची संलग्नता प्राप्त झाल्यानंतर 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाकडून प्रवेशास परवानगी प्राप्त करुन घ्यावी 
लागेल. सदर परवानगी प्राप्त झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष विद्यार्थी प्रवेश करता येणार नाही 
अन्यथा संस्था संबंधित संस्था “ महाराष्ट्र राज्यात कृषि, WY व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य, 
उच्च, तंत्र व व्यवसाय शिक्षण यामधील अनाधिकृत संस्था स्थापन करणे आणि 
अनाधिकृत अभ्यासक्रम पाठयक्रम सुरु करणे (प्रतिबंध अधिनियम, २०१३” प्रमाणे 
कायदेशिर कारवाईस पात्र राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०२०/प्र.क्र.२०४/व्यशि-३ 


8. 


uy, 


१०. 


११, 


१२ 


सदर संस्थांना प्रवेशापरवानगी पत्र निर्गमित करताना त्या संस्थेने नियमानुसार सर्व 
बाबींची पुर्तता केळी आहे किंवा नाही याची तपासणी करण्याची जबाबदारी 
संचालनालयाची राहील. 

कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग झासन निर्णय दि. ०७.०२.२०१८ नुसार नवीन 
खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेसाठी प्रथम चार तुकडयांपर्यंत रु. १,००,०००/- व 
त्यापुढील प्रत्येक तुकडीस रु. २५०००/- तसेच विद्यमान संस्थेसाठी रु. २५०००/- प्रति 
तुकडी इतकी अनामत रक्‍कम संचाळनाळयास भरल्याशिवाय प्रवेशास परवानगी दिली 
जाणार नाही. 


. डी.जी.टी., नवी दिल्ली, नवी दिल्ली यांची संलग्नता व व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षण 


संचालनालयाकडून प्रत्यक्ष प्रवेशास परवानगी प्राप्त नसताना विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ 
नयेत, असे अनधिकृत प्रवेश दिल्यास सदर प्रवेशित विद्यार्थ्यांना कोणत्याही समुचित 
प्राधिकरणाच्या परिक्षेस बसण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही व त्यामुळे 
उध्दवणाऱ्या सदर विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक नुकसानाची जबाबदारी संस्थेची राहील. 


. विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबाबत जे शासकीय प्रचलित नियम आहेत त्यानुसार प्रवेश देणे 


बंधनकारक आहे, त्यानुसार प्रवेश देण्यात येतील. 


. महाराष्ट्र शासन व fected. नवी fest यांनी मान्यता दिलेल्या व्यवसाय 


अभ्यासक्रमाकरिता मंजूर प्रवेशक्षमतेपेक्षा अधिकचे प्रवेश दिले जाणार नाहीत. 
ज्या आर्थिक वर्षात इरादापत्र प्राप्त होईल, ते आर्थिक वर्ष जोडून ३ वर्षाच्या आत 
डी.जी.टी,नवी दिल्ली यांच्याकडून संलग्नता मिळविणे बंधनकारक राहील. खाजगी 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना देण्यात येणाऱ्या इरादापत्राची वैधता ३ वर्षापर्यंतच 
राहील, अन्यथा नवीन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व विद्यमान खाजगी 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील नवीन व्यवसाय,जादा तुकडी,व्यवसाय बदल इ. करिता 
देण्यात आलेले इरादापत्र आपोआप संपुष्टात येईल. 

नवीन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरु करण्यांसाठी तसेच विद्यमान खाजगी 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये नवीन अभ्यासक्रम,जादा तुकडी सुरु करण्यासाठी 
इरादापत्र (LO!) मान्यता देण्यात आलेल्या संस्थांच्या व्यवसाय अभ्यासक्रमाकरिता 
शासनाच्या, डी.जी.टी. नवी दिल्ली व व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांच्या 
प्रचलित नियमात वेळोवेळी जे बदल होतील तसेच राज्य शासनाचे/ संचालनालयाचे 
वेळोवेळी निर्गमित होणारे आदेशाचे पालन काटेकोरपणे न केल्यास किंवा प्रवेश, 
संलग्नता, परिक्षा इ. बाबत कोणत्याही स्वरुपाची अनियमितता केल्यास संस्थेस 
देण्यात आलेले ईरादा पत्राची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. 

प्रवेश करण्यात येत असलेल्या सर्व व्यवसाय अभ्यासक्रमासाठी डी.जी.टी. नवी दिल्ली 
यांच्या मानकांनुसार संस्थेत प्रशिक्षणासाठी विद्यमान खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थेत सोयी सुविधा उपलब्ध असाव्यात. 


. शासनाने निश्चित केलेले प्रशिक्षण शुल्क व अन्य Aon खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण 


संस्थेस बंधनकारक राहील व या व्यतिरिक्त कोणतेही शुल्क संस्थेस प्रशिक्षणार्थ्याना 
आकारता येणार नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०२०/प्र.क्र.२०४/व्यशि-३ 


१३. प्रत्यक्ष विद्यार्थी प्रवेशाची संख्या सतत तीन वर्ष मंजुर प्रवेशा क्षमतेच्या ५०% पेक्षा कमी 
असल्यास अभ्यासक्रमाची मान्यता अपोआप रद्द होईल. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२०१२२४१७२५१७०४०३ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dr Si Siddharth Kharat 


DN: IN, Gi 1f Mahi ht 
Dr Suvarna 0 ciel teal 


2.5.4.20=cdf8435b141 1 3ef43d22f63f448b2db41 09F 


Siddharth Kharat कणी” 
(डॉ. सुवर्णा सि. खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत , 
१.मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 
२.मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३.सर्व मा. मंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४.सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५.मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
६.सर्व विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 


७.मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मुख्य सचिवांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 

८.मा. अपर मुख्य सचिव ,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक मंत्रालय,मुंबई 

९. सचिव ,कौडाल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक , मंत्रालय,मुंबई 

१०.संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

११. सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक, (शालेय शिक्षण विभाग), (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 

१२. सहसंचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय,मुंबई/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/ 
अमरावती/नागपूर (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 

१३. संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, ( व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 

१४. संबंधित अशासकीय संस्था (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 

१५. सर्व कार्यासने, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

१६. निवड नस्ती. (व्यशि-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


सहपत्र-अ 


कायम विनाअनुदान तत्वावर नवीन खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण सुरु करण्याकरीता मान्यता दिलेल्या संस्थांची 


यादी 
अ.क्र. | खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे नांव व पत्ता संस्थेस परवानगी दिलेल्या 
व्यवसाय/तुकडया 
व्यवसाय तुकडया 
क्विं २ ३ 1 ४. | 
विभागाचे नांव - पुणे 
i के. पी. पाटिल पॉलिटेक्निक प्रायव्हेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इलेक्ट्रिशियन २ (2+0+0) 
इन्स्टिट्यूट मु. पोस्ट मुदाळ तालुका भुदरगढ जिल्हा मशिनिष्ट १ (१५-०--०) 
कोल्हापूर फिटर २ (२--०--०) 
ड्राफ्ट्समन मेकॅनिकल | १ (१--०--० 
२ | कृषी उद्योग मूल शिक्षण संस्था संचलित केयूएमएसएस इलेक्ट्रिशियन ¥(24+2+0) 
खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मु. पो. काऱ्हाटी, फिटर ¥(24+2+0) 
ता.बारामती, जिल्हा पुणे वेल्डर- २(१--१--०) 
सर्व्हेअर २(१--१--०) 
इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक | २(१--१--०) 
ड्राफ्टसमन मॅकेनिकल | २(१--१--०) 
इंटिरियर डेकोरेशन । २(१--१--० 
अँड डिझायनिंग 
३ | डॉ. बापूजी साळुंखे खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था २१३०, | सर्व्हेअर १ (0+9+0) 
ई वॉर्ड ताराबाई पार्क, कोल्हापूर फिटर १ (0+9+0) 
इलेक्ट्रिशियन १ (0+9+0) 
ड्राफ्ट्समन सिव्हिल |। १ (०--१--० 
मेकॅनिक मोटर १ (०--१--०) 
व्हेईकल 
मशिनिष्ठ १ (04+-9+0) 
मेकॅनिक कंझुमर १ (0+9+0) 
इलेक्ट्रॉनिक्स 
अँप्लायन्सेस 


| विभागाचे नांव- नाशिक 


| दादासो. आनंदराव गणपत पवार खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण | फिटर 3 (२--१--०) 
संस्था, गोराने (फाटा) मु. पोस्ट गोराने, नरदाने जवळ,गट | इलेक्ट्रिशियन 3 ९५१५० 
क्रमांक २८९ राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक क्र .३ तालुका शिंदखेड 
जिल्हा धुळे वेल्डर २ (१--१--०) 

इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक | 2(94+9+0) 
सोलर टेक्नीशियन २(१--१--०) 
(ईलेक्ट्रीकल) 

विभागाचे नांव- औरंगाबाद 

५ | माऊली प्रायव्हेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट तोंडार, इलेक्ट्रिशियन ४ (२--२--०) 
प्रियदर्शनी शुगर फॅक्टरीजवळ, तालुका उदगीर, जिल्हा वायरमन २ (१--१--० 
लातूर वेल्डर २ (१--१--०) 

मॅकेनिक डिझेल २ (१--१--०) 

६ | ए वन खाजगी ओदयोगिक प्रशिक्षण संस्था मु. पोस्ट बाभळगांव | इलेक्ट्रिशियन २ (१--१--० 

तालुका व जिल्हा लातूर वेल्डर २ (१--१--०) 
इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक | २ (१--१--०) 
फ्रंट ऑफिस २ (9+9+0) 
असिस्टन्ट 

। जगत ज्योती खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पिपराळा इलेक्ट्रिशियन २ (१--१--० 
रोड, कुरुंदा तालुका बसमत जिल्हा हिंगोली फिटर २ (94.940) 

कोपा २ (१--१--० 
वायरमन २ (१--१--० 

८ | रामकृष्ण खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मु.पोस्ट इलेक्ट्रिशियन ४ (२--२--० 

बलसान्ड तालुका हिंगोली जिल्हा हिंगोली फिटर २ (१--१--० 
वेल्डर २ (१--१--० 
वायरमन २ (१--१--० 

विभागाचे नांव- अमरावती 

९ | नालंदा प्रायव्हेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट मु. पोस्ट इलेक्ट्रिशियन २ (१--१--०) 
उगवा तालुका आणि जिल्हा अकोला लच ; 

वायरमन 2 (94940) 
कोपा २ (१--१--० 
ड्राफ्ट्समन सिव्हिल ।२ (१--१--० 


सहपत्र ब 


कायम विना अनुदान तत्वावर मान्यता देण्यात आलेल्या विद्यमान खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये वाढीव 
व्यवसाय/ वाढीव तुकडीकरीताच्या संस्थांची यादी 


अ.क्र. | खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे नांव व पत्ता संस्थेस परवानगी दिलेल्या व्यवसाय/तुकडया 
व्यवसाय तुकडया 
|. a 2 3 | _-. eee || 
विभागांचे नांव - पुणे 
7 डॉन बॉस्को खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था एसटी इलेक्ट्रिशियन वाढीव तुकडया २ (१--१--०) 
SL HS जवळ, बालाजी चौक, चिंचवड, पुणे मेकॅनिक ऑटो । वाढीव तुकडया २ (94940) 
इलेक्ट्रिकल 
आणि 
इलेक्ट्रॉनिक्‌ 
विभागांचे नांव - नाशिक 
२ लोकपंचायत ग्रामीण टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, इलेक्ट्रिशियन वाढीव तुकडया २ (१--१--०) 
अहमदनगर तुळशी कम्प्लेक्स, कुरान रोड, संगमनेर, जिल्हा 
अहमदनगर 
3 ब्रह्माव्हली खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, ब्रह्मा व्हळी । इलेक्ट्रिशियन वाढीव तुकडया २ (१--१--०) 
एज्युकेशनल कॅम्पस, सर्वेक्षण क्रमांक ५९२/8, अंजनेरी, 
त्र्यंबक रोड, नाशिक 
a आर. ओ. निकम खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मोरणे । इलेक्ट्रिशियन | वाढीव तुकडया 2 (१--१--० 
गंदूर बायपास रोड, पूनम पेट्रोल पंप जवळ, गंदूर तालुका । फिटर वाढीव तुकडया २ (१--१--०) 
जिल्हा धुळे 
५ | अँग्रो इंडस्ट्रीज एज्युकेशन अँण्ड डेव्हलपमेंट फाऊंडेशनचे । इलेक्ट्रिशियन =| वाढीव तुकडया २ (१--१--० 
भास्करराव गलांडे पाटील खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था मु. अशोक नगर पोस्ट कारेगाव फॅक्टरी, तालुका 
श्रीरामपूर जिल्हा अहमदनगर 
६ श्री नागेश्वर खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मु.पोस्ट इलेक्ट्रिशियन  ।वाढीव तुकडया 2 (१--१--० 
भांडगाव तालुका पारनेर जिल्हा अहमदनगर फायर वाढीव तुकडया २ (१--१--०) 
टेक्नॉंलॉजी अँड 
इंडस्ट्रियल 
सेफटी मॅनेजमेंट 
वायरमन वाढीव तुकडया २ (१--१--०) 


| विभागांचे नांव - औरंगाबाद 


टेक्निशियन 


; श्री.गुरूजी खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था इलेक्ट्रिशियन  । वाढीव तुकडया ४ (2+2+0) 
गट क्र.०७, श्री. रवीशंकर शाळेजवळ वासनगाव रोड, फिजिओथेरपी । वाढीव तुकड्या २ (4440) 
जाळ टेक्निशियन 

ड्राफ्टसमन वाढीव तुकडया 2 (१--१--०) 
सिव्हिल 

सेक्रटरीअल वाढीव तुकडया २ (१--१--०) 
प्रॅक्‍टिस (इंग्रजी) 

८ | राजीव गांधी प्रायव्हेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट १५ इलेक्ट्रिशियन वाढीव तुकडया २ (9+9+0) 
बोधन नगर, जळकोट रोड, राजीव गांधी पॉलिटेक्निक 
कॅम्पस, उदगीर जिल्हा.लातूर 

९ | धरती खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पोहेटाकळी इलेक्ट्रिशियन  ।वाढीव तुकडया 2 (१--१--० 
तालुका पाथरी जिल्हा. परभणी 

र ग्रामीण खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,मु. पोस्ट वायरमन वाढीव तुकडया १६ 
नेहरूनगर तालुका कंधार जिल्हा नांदेड (४--४--८) 

वेल्डर वाढीव तुकडी १ (०--०--१) 

फिटर वाढीव तुकडया 3 (०--१--२) 
इलेक्ट्रिशियन  । वाढीव तुकडया १६ (४--४--८) 
कोपा वाढीव तुकडया ३ (१--१--१) 

१ ग्रामीण खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मु. पोस्ट इलेक्ट्रिशियन  ।वाढीव तुकडया १६ (४--४--८) 

माळाकोळी तालुका लोहा, जिल्हा नांदेड वायरमन वाढीव तुकडया १६ 
(४--४--८) 
कोपा वाढीव तुकडया १ (०--०--१) 
सर्व्हेअर वाढीव तुकडया १ (०--०--१) 

१२ । ग्रामीण पॉलिटेक्निक प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इलेक्ट्रिशियन वाढीव तुकडया १६ 
इन्स्टिट्यूट विष्णुपुरी नांदेड त्रिमूर्ती नगर, विष्णुपुरी नांदेड (४--४--८) 
महाराष्ट्र वायरमन वाढीव तुकडया ६ (२--२--२) 

१३ | ग्रामीण खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मु. पोस्ट. घोडज | इलेक्ट्रिशियन  ।वाढीव तुकडया १४ 
रोड, कंधार तालुका कंधार जिल्हा नांदेड (४--४--६) 

वायरमन वाढीव तुकडया ७ (२--२--३) 
कोपा वाढीव तुकडी 9 (०--०--१) 
रिफ्रिजिएडशन ३ (१--१--१) 

आणि एअर 

कंडिशनर 


| ग्रामीण खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामु. पोस्ट इलेक्ट्रिशियन  ।वाढीव तुकडया १६ 
सर्फराजपूर तालुका पालम जिल्हा परभणी (४--४--८) 
वायरमन वाढीव तुकडया ८ (२--२--४) 
सर्व्हेअर वाढीव तुकडी १ (०--०--१) 
फिटर वाढीव तुकडी १ (०--०--१) 
वेल्डर वाढीव तुकडी १ (04049) 
मॅकेनिक fee | वाढीव तुकडी 9 (0+0+9) 
१५ | ग्रामीण खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मु.पोस्ट घरणी | इलेक्ट्रिशियन वाढीव तुकडया १६ (४--४--८) 
तालुका चाकूर जिल्हा लातूर वायरमन वाढीव तुकडया ८ (2+2+¥) 
वेल्डर वाढीव तुकडी 9 (०--०--१ 
फिटर वाढीव तुकडी १ (0+0+9) 
१६ | ग्रामीण खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मु. पोस्ट इलेक्ट्रिशियन वाढीव तुकडया ७ (१--१--५) 
दगडवाडी तालुका परळी जिल्हा बीड 
वायरमन वाढीव तुकडया ११ 
(3+3+4) 
र ग्रामीण खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मु.पोस्ट संगम  । इलेक्ट्रिशियन वाढीव तुकडया १६ 
तालुका परळी जिल्हा बीड (४--४--८) 
वायरमन, वाढीव तुकडया ८ (२--२--४) 
मेकॅनिक मोटर । वाढीव तुकडया ३ (१--१--१) 
व्हेईकल 
१८ | बालाघाट खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था लातूर नांदेड । वेल्डर वाढीव तुकडया २ (१--१--०) 
रोड, मु.पो. रुध्दा, ता.अहमदपूर जि. लातूर मेकॅनिक 
रिफ्रिजिएशन वाढीव तुकडया २ (१--१--० 
आणि एअर 
कंडिशनर 
सर्व्हेअर वाढीव तुकडया २ (94+9+0) 
इलेक्ट्रिशियन  ।वाढीव तुकडया २ (१--१--० 
१९ | छत्रपती शिवाजी राजे खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था । इलेक्ट्रिशियन वाढीव तुकडया २ (१--१--०) 
त्रिमूर्ती नगर, वाणगाव फाटा तालुका.बीड जिल्हा बीड वायरमन वाढीव तुकडया २ (१--१--०) 
२० | इंडियन फायर सर्व्हिस इंजिन अँण्ड सेफ्टी मॅनेजमेंट्स इलेक्ट्रिशियन  ।वाढीव तुकडया %9+9+0) 
खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था शेंद्रा च्या समोर गट नंबर | फायर वाढीव तुकडया ४(२५२५० 
BY प्लॉट नंबर २५,२६,२७,२८,कुंबेफळ तालुका आणि टेक्नॉंलॉजी अँड 
जिल्हा औरंगाबाद उंडरप्रणल 


सेफटी मॅनेजमेंट 


२१ | पवनराजे निंबाळकर प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्सिटयूट । इलेक्ट्रिशियन वाढीव तुकडया 2 (१--१--० 
गोवर्धनवाडी, पो. ढोकी तालुका जिल्हा उस्मानाबाद 
विभागांचे नांव - नागपूर 
२२ | बोंड खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था १२, बेलेकर वेल्डर वाढीव तुकडया २ (१--१--०) 
लेआउट, वार्ड नंबर: १, कळमेश्वर जिल्हा नागपूर 
२३ | मारोतराव खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,खेडमाकता, | इलेक्ट्रिशियन | वाढीव तुकडया१ (०--०--१ 
ब्रम्हपुरी जिल्हा चंद्रपूर 
Al भवानी खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था श्रीकृष्ण इलेक्ट्रिशियन  ।वाढीव तुकडय २ (०--०--२) 
२४ । नगर, मकरून विद्यार्थी अकादमी स्कूल, भद्रावती, तालुका a] 
ergadh जिल्हा date कोपा वाढीव तुकडया २ (94.940) 
मुकुंदराज स्वामी खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मु. इलेक्ट्रिशियन वाढीव तुकडी १ (०--०--१) 
पोस्ट पाचखेडी तालूका कुही जिल्हा नागपूर फिटर वाढीव तुकडया १ (0+0+9) 
२५ ड्राफ्ट्समन वाढीव तुकडी १ (०--०--१) 
सिव्हिल 
कॉस्मोटोलॉजि । वाढीव तुकडी 9 (०--०--१ 
२६ ।कै. भास्करराव धोटे खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था इलेक्ट्रिशियन वाढीव तुकडी १ (०--०--१) 
मोहपा, तालुका. कळमेश्वर, जिल्हा नागपूर तर वाढीव तुकडी १ ७7०7१) 
२७ | पी. एन. सरोदे खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,सावळी | कॉम्प्युटर वाढीव तुकडी २ (१--१--०) 
(वाघ) तालुका हिंगणघाट जि. वर्धा हार्डवेअर अँण्ड 
नेटवकींग 


मेन्टेनन्स 


